पदस्थापनेमध्ये अंशतः सुधारणा करण्याबाबत 
पशुधन विकास अधिकारी गट- अ. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्र: पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा:- १) शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. १४७/पदुम-१, दि.३१.५.२०१८ 
2) शासन आदेशा क्र. क्र. पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. १४७/पदुम-१ (भाग-१), दि. ०५.०७.२०१८ 


पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१८ 
च्या विभागवार नियतकालिक बदल्यांचे sear दि.३१.५.२०१८ व सदर आदेशामध्ये अंडात:सुधारणा 
करण्याबाबतचे आदेशा दि. ५/७/२०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशान्वये बदली 
केलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक व कौटुंबिक अडचणी, वैद्यकीय कारणास्तव 
त्यांच्या बदली आदेशामध्ये अंशात: सुधारणा करण्याबाबत देण्याबाबत शासनाकडे विनंती अर्ज सादर केले 
आहेत. सदर विनंती अर्जाचा शासन स्तरावरुन विचार करण्यात येऊन विचारांती, महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतूद, नागरी सेवा मंडळाची शिफारस व सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने, पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील 
खालील विवरण पत्रात नमूद अधिकाऱ्यांच्या दिनांक ३१/५/२०१८ च्या बदली आदेशामध्ये अंशत: बदल 
करुन आता त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम | दि.३१.०५.२०१८ च्या । अंशतः बदल करुन सुधारित बदलीचे 
क्र । वबदली पुर्वी कार्यरत पद । आदेशान्वये केलेल्या | ठिकाण 
बदलीचे ठिकाण 
Lae] 2. = 1 = Be 

डॉ.सोमनाथ कौतिक वायडे | पविअ, पवैद श्रे १ वडनेर | पविअ, पवैद श्रे १ महिरावणी ता.जि. 
पविअ, पसं (वि) दिंडोरी जि. | भैरव ता. चांदवड, नाशिक (आईस हृदयरोग असल्याने 
नाशिक जि. नाशिक वैद्यकीय कारणास्तव विनंती नुसार 

रिक्‍त पदावर) 

२. | डॉ. राहुल सुधाकर गोसावी | पविअ ,पवैद श्रे १ पविअ, पवेद श्रे १ जवळगांव ता.बार्शी 
पविअ ,पवैद श्रे १ वाखरी ता.नांदगांव, जि. | जि. सोलापूर (आईस हृदयरोग 
तांदुळवाडी ता येवला जि. । नाशिक असल्याने वैद्यकीय कारणास्तव 
नाशिक विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम | दि.३१.०५.२०१८ च्या । अंशतः बदल करुन सुधारित बदलीचे 
क्र । व बदली पुर्वी कार्यरत पद | आदेशान्वये केलेल्या | ठिकाण 
बदलीचे ठिकाण 
हिं २. ३. 1 We 
३. | डॉ.धनंजय र. पोळ पविअ पवैद श्रे पविअ, पवैद श्रे १ मांडवगण फराटा, 
पविअ, पवैद श्रे १ वाणेवाडी | शिंगडगांव ता. दक्षिण ।ता. शिरुर जि. पुणे 
ता. बारामती जि. पुणे सोलापूर जि. सोलापूर । (मुलगी मतिमंद असल्याने वैद्यकीय 
व दि. ५/७/२०१८ कारणास्तव विनंती नुसार रिक्‍त 
रोजीच्या अंडात: बदल । पदावर) 
आदेशान्वये 
२ . पविअ, पसं (वि) पंस 
माण जि. सातारा 
४. | डा. भास्कर जर्नादन पराडे, | पविअ, पवेद श्रे.१ पविअ, पवैद श्रे १ माळशिरस , 
पविअ, पवैद श्रे १ खुडूस, | बाभुळगांव ता. इंदापूर, | ता. माळशिरस जि. सोलापूर 
ता. माळशिरस जि.सोलापूर | जि. पुणे (वैद्यकीय कारणास्तव विनंती नुसार 
रिक्‍त पदावर) 
५. | डॉ. राजूवामनराव कचरे, । पविअ ,जिपसचि, नांदेड | पविअ,पवैद श्रे.१ एरंडेश्वर, ता. पूर्णा, 
पविअ, पवैद श्रे.१ साखरा, जि.परभणी. 
ता. सेनगाव, जि. हिंगोली (वृध्द आई संधीवाताने आजारी 
असल्याने वैद्यकीय कारणास्तव 
विनंती नुसार Req पदावर) 
६. | डॉ लईक अहमद शुजा पविअ, पवैद श्रे मसेळी, | पविअ ,पवेद श्रे १ ,नांद ता. भिवापूर 
अहमद खान, पवैदश्रे १  ।ता. कोरची जि नागपूर 
मांढळ ता. कुही जि. जि.गडचिरोली (पत्नी मानसिक आजाराने त्रस्त 
नागपूर असल्याने वैद्यकीय कारणास्त विनंती 
नुसार Rad पदावर) 
७ । डॉ. सोनल पी. काटकर | पविअ, पवेद श्रे १ औंढी, | पविअ ude श्रे १ गारवड, 
पविअ, पवैद श्रे १ मंगळवेढा | ता. मोहोळ ता. माळशिरस जि. सोलापूर 
, जि. सोलापूर जि.सोलापूर (वैद्यकिय कारणास्तव तसेच पती 
पत्नी एकत्रिकरणअतर्गत विनंती 
नुसार रिक्‍त पदावर) 
८ | डॉ. अविनाश एस. रेडे पविअ, पवैद श्रे १ पविअ , पसं (वि) माळशिरस, जि. 
पविअ, पवैद श्रे १ नंदेश्वर, । सलगर, ता. मंगळवेढा । सोलापूर 
ता.मंगळवेढा जि. सोलापूर । जि. सोलापूर (वैद्यकिय कारणास्तव तसेच पती 
पत्नी एकत्रिकरणअतर्गत विनंती 
नुसार Rad पदावर) 
९ । डा.शिंदे राम मनोहर, पविअ, जिपसचि पविअ, पवैद श्रे १ घाटनांदुर ता. 
पविअ, पवैद श्रे. आडस, । जालना अंबाजोगाई जि. बीड 
ता. केज. जि. बीड (वैद्यकीय कारणास्तव विनंती नुसार 
रिक्‍त पदावर) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 


सोलापूर 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम | दि.३१.०५.२०१८ च्या । अंशतः बदल करुन सुधारित बदलीचे 
क्र । व बदली पुर्वी कार्यरत पद | आदेशान्वये केलेल्या | ठिकाण 

बदलीचे ठिकाण 
हि २. 2 ee. eee 

: डॉ.देविदास हरी पाटील । पविअ, पवेद श्रे १ पविअ, प वैद श्रे.१ शहापूर, ता. 
पविअ, (वि) पसं, जामनेर । न्हावी, जामनेर जि. जळगांव 
जि. जळगांव ता. यावल जि. जळगांव | (वयोवृध्द आईचे जामनेर येथे उपचार 

सुरु असल्याने वैद्यकिय कारणास्तव 
विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 

| डॉ. गणेश विनायक पाटील, | पविअ ,पवैद 41.9 पवैद श्रे.१ वारंगाफाटा, ता. कळमनुरी 
तालपसचि देगलूर, जि. | मुखेड, जि. हिंगोली 
नांदेड ता. मुखेड जि. नांदेड | (वैद्यकीय कारणास्तव विनंती नुसार 

रिक्‍त पदावर) 

१२. | डॉ. रेणुका दिवाळे, पविअ, | पविअ, पवैद, श्रेणी-१, | पविअ, पवैद, श्रेणी-१, खरांगण (गो), 
जिपसचि, वर्धा. जलालखेडा, जि.वर्धा या रिक्‍त पदावर (कौटुंबिक 

ता.नरखेड, जि.नागपूर. | कारणास्तव विनंती नुसार Raa 
पदावर) 

१३. | डा. बळवंत हनमंतराव शिदे, | पविअ, तालपसचि, पविअ, ude, श्रेणी-१, पार्डी, 
पविअ, पवैद, श्रेणी-१, | देगलूर, जि. नांदेड.  । ता.किनवट, जि.नांदेड. 
शिराढोण, ता. कंधार, (वडिलांना हृदयरोग असल्याने 
जि.नांदेड वैद्यकीय कारणास्तव विनंती नुसार 

रिक्‍त पदावर) 

१४ | डॉ.एन.डी.मदने पविअ, पवेद रोपळे, ता. । पविअ, पवेद श्रेणी-१ पिलीव, ता. 
पवैद श्रे-१ करोळे, ता. | पंढरपूर जि. सोलापूर । माळशिरस जि. सोलापूर (वैद्यकिय 
पंढरपूर, जि. सोलापूर कारणास्तव विनंती नुसार रिक्‍त 

पदावर) 

१५ | डॉ. अनिल लहाने पविअ, (वि) पंस, पविअ, पवैद श्रेणी-१ जुन्नर, ता. जुन्नर 
पवैद श्रे.१ अचलपूर, ता. | शेवगांव, जि. जि. पुणे या रिक्‍त पदावर ((कौटुंबिक 
अचलपूर, जि. अमरावती । अहमदनगर कारणास्तव विनंती नुसार रिक्‍त 

पदावर) 

१६ | डॉ. ए.एस.खरात पविअ पवैद श्र.१ पविअ पवैद श्रेणी-१ मणेराजुरी, ता. 
रा.प.द. कवठेएकंद, हातणूर, ता. तासगांव, । तासगांव, जि. सांगली ((कौटुंबिक 
ता. तासगांव, जि. सांगळी । जि. सांगली कारणास्तव विनंती नुसार रिक्‍त 

पदावर) 

१७ । डॉ. अनुसे सुहासकुमार | पविअ ude श्रे.१ sas, | पविअ, पवैद श्रेणी-१ मंद्रुप, ता. दक्षिण 
गोपाळराव, पविअ, पवैद | ता. करमाळा जि. सोलापूर, जि. सोलापूर (कौटुंबिक 
खर्डी, ता. पंढरपूर, जि. | सोलापूर कारणास्तव विनंती नुसार रिक्‍त 


दावर) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन SST क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम | दि.३१.०५.२०१८ च्या । अंशतः बदल करुन सुधारित बदलीचे 
क्र । व बदली पुर्वी कार्यरत पद | आदेशान्वये केलेल्या | ठिकाण 
बदलीचे ठिकाण 
१. | २. = PB 

१८ | डॉ. सो. प्रियदर्शांनी बाबुराव | पविअ ode श्रे.१ चाणे | पविअ, पश्युवधग्रह देवनार, मुंबई या 
डुबल, तालपसचि कर्जत, | ता. भिवंडी जि. ठाणे रिक्‍त पदावर((वैद्यकिय कारणास्तव 
जि. जळगांव विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 

१९ | डॉ. सागर आण्णा दोलताडे | पविअ, पवैद पविअ, पवैद श्रेणी-१ गोपुज, ता. 
पविअ पवैद श्रे.१ येळापूर, | गवानवाडी. ता. पाटण । खटाव, जि. सातारा या रिक्‍त पदावर 
ता. शिराळा, जि. सांगळी । जि. सातारा (कौटंबिक कारणास्तव विनंतीनुसार 

रिक्‍त पदावर) 

२० | डा.युवराज धोडिराम | पविअ,तालपसचि पविअ, पवैद श्रे १ मुरम, ता.उमरगा 
बिराजदार पविअ पसं | तुळजापुर जि उस्मानाबाद. (कौटंबिक 
उमरगा, जि. उस्माबाद जि.उस्मानाबाद कारणास्तव विनंतीनुसार रिक्‍त 

पदावर) 


२ 


वरील अधिकाऱ्यांनी बदली झालेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व तसेच संबंधित नियंत्रिक 


अधिकारी यांनी त्यांचा रुजू अहवाल शासनास सादर करावा 


2s 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०८२९१५१७११८९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


ढं Digitally signed by Kiran V Kurundkar 
K V ON: ment Of Maharashtra, 
Iran ove D 
pos 


(00032, st=Maharashti 
'db2238fb7337a9a9b8e0 


Ku r (1 n d ka r 0b9c1a35b509d 1f6850ddec783bdb12090f, 
d 


(किरण कुरुंदकर) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१) आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सह आयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
४) प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सह आयुक्त, मुंबई/नाशिक/पुणे/अमरावती/लातूर/नागपूर/ औरंगाबाद 
५) सर्व जिल्हा पद्नुसंवर्धन उप आयुक्त. 
६) सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 

७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८) संबंधित अधिकारी, आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत. 
९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


